जिल्हा कोल्हापूर येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.४०६/१७/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र.कार्या - 
१०/निवडणूक/आस्था/आरआर/३१५५/२०१९, दि.०५.११.२०१९ 


शासन नणय निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, कोल्हापूर कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 


साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी 


करुन तांत्रिक सहमतीसह रु.१२५०.२३ लक्ष इतक्या किमतीचा प्रस्ताव दि.०५.११.२०१९ च्या पत्रान्वये 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


2. 


सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे 


विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr. 
No. 


(A) 


1 


Items Cost Rs. 
Particulars of scope 
(a) Building proper (Built up area sq.m.) 
Ground Floor 15768396.00 
1“ Floor 14301123.00 
2"¢ floor 14442870.00 
3११ floor 10716540.38 
Total B.U.A. Sub total (1) 55228929.38 
500000.00 
(b) Rain / Roof water Harvesting 2 
(c) Ramp for handicaps eee 
(d) Furniture Rs. 5000/ sqm 10730000.00 
Sub Total 
(b+c+d) 11430000.00 
5 % of | Sub Total (2) 
2.Water supply and Sanitary works (1) 2761446.47 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.४०६/१७/३३ 


3. Electrification 


i. Contingencies 4 % on (a) 


Internal 5 % 2761446.47 
External 6 % 3313735.76 
Fire fighting Arrangements etc 2000000.00 
Sub Total (3) | 8075182.23 
Sub Total (A) | 77495558.08 
B. Miscellaneous Items 
3710400.00 
i. Compound wall and gate (Rmt) 
11. Internal roads 3068550.00 
ii. Land Scaping 300000.00 
iv. Soil Investigation and detailed land survey 300000.00 
v. External Toilets 500000.00 
Total (B) | 7878950.00 
Sub Total (A) 
= (1)+ (2)+ 
(3) + (B) 85374508.08 
C. OPTIONAL ITEMS 
1. Underground water tank and R/W 700५५१) 
harvesting (Cum) 
2. Water main storage and pump 500000.00 
house bore well 
3. STP 
3000000.00 
4. Solar Roof Top 
5. Lift 5000000.00 
500000.00 
6. CCTV 
Sub Total (C) | 9700000.00 
Project Cost 
(P) = (A) (B) 
+(C) | 95074508.08 
D. Provisions 
3802980.32 


पृष्ठ 8 पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.४०६/१७/३३ 


li. Green building Consutant 4753725.40 
5 % on (a) 
iii. GST 12% on (p) 11408940.97 
iV. Price Escalation 10 % on (P) 9507450.81 
V.0.5 % Insurance on (P) 475372.54 
Total Cost of Project (TPC) (A+B+C+D) 125022978.13 


Say Rs. lakH | 125022978.00 


३. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.१२५०.२३ लक्ष (रुपये बारा कोटी पन्नास 
लक्ष तेवीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. 


h. 


ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 


. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (0) 


दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 


. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 


काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.४०६/१७/३३ 


४. प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१)/ का-१४६१, दिनांक 
११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००११७११४५३३८९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL NANSING 


VALVI 


Digitally signed by ANIL NANSING VALVI 
DN: tra, 


उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रति :- 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, कोल्हापूर . 
प्रत: - 

१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, कोल्हापूर 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 

६. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, कोल्हापूर 

७. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन - ३३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


